RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४६ ] 


सोमवार, जून ८, २०२० / ज्येष्ठ १८, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १२१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
चौथा मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२,दिनांक ८ जून २०२०. 


अधिसूचना 


" 


महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शी) विनियमन अधिनियम, १९ ७७. 

क्र . संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र .३२० / टीएनटी-१.– महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९ ७७ (१९ ७८ चा 
महा. ३) याच्या कलम १६ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियम, १९८१ मध्ये आणखी सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नियमांचा 
पुढील मसूदा , त्यामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता , उक्त अधिनियमांच्या कलम १६, पोट- कलम (३) द्वारे 
आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसूदा दिनांक २३ जून, २०२० 
रोजी अथवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल . 

२. उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी उक्त मसूद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना अपर मुख्य 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ यांच्याकडे प्राप्त 
होतील त्या शासन विचारात घेईल . 


- 


नियमांचा मसूदा 


१. या नियमांस, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) ( सुधारणा) नियम, २०२० असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील अनुसूची फ च्या ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश मूळ 
नियमावली असा करण्यात आला आहे .), परिच्छेद २ मध्ये , 

प्रवर्ग क ऐवजी पुढील प्रवर्ग ‘ क ’ दाखल करण्यात येईल : 
“प्रवर्ग क .- पुढील अर्हता धारण करणारे : 

एम. ए./ एम. एससी./ एम . कॉम., बी . टी . / बी . एड.,किंवा तत्सम; किंवा 
बी. ए./ बी . एससी. / बी . कॉम., बी. टी. / बी . 

किंवा 

( १ ) 
भाग चार - ब - १२०-१ 


एड ., 


किंवा तत्सम; 


- 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जून ८, २०२० / ज्येष्ठ १८, शके १९ ४२ 


- 


बी . ए./ बी . एससी./ बी. कॉम ., डिप . टी . ( दोन वर्षांचा जुना पाठ्यक्रम ), डी . एड . / डी. टी . एड./ डी . एल. एड., 
किंवा तत्सम ; किंवा 


बी . ए./ बी . एससी / बी . कॉम ., एस . टी . सी ./ डीप. एड. / डीप . टी . ( एक वर्षाचा पाठ्यक्रम ) एस. टी . सी . इत्यादी 
झाल्यानंतर १० वर्षांच्या सेवेसह / डी . एड ./ डी . टी . एड. / डी . एल . एड.,किंवा तत्सम . 


- 


बी. ए. किंवा समकक्ष या सोबत पाच वर्षांच्या अनुभवासह वरिष्ठ हिंदीशिक्षक सनद तसेच; किंवा आवश्यक शैक्षणिक 
व व्यावसायिक अर्हता प्राप्त केल्यानंतर दहा वर्षांच्या अनुभवासह कनिष्ठ हिंदी शिक्षक सनद . ”. 
अनुसूची फ मधील परिच्छेद २ मध्ये टीप (१) नंतर पुढील नुसार दाखल करण्यात येईल : 

“ टीप (१ - अ).- आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांच्या नियुक्तीनंतर अशाशिक्षकांची 
ज्येष्ठता यादी ही प्रवर्गानुसार ठेवण्यात येईल. 

टीप (१- ब).- प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची ज्येष्ठता सूची स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येईल . 

टीप (१ - क ).- प्रवर्ग क , ड अथवा ई यामध्ये समावेश होण्यासाठी संबंधीत शिक्षकाने, त्या त्या प्रवर्गाकरिता 
प्रकरणपरत्वे ( उच्च माध्यमिक , माध्यमिक किंवा प्राथमिक ) प्रशिक्षित शिक्षकास आवश्यक असलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक 
अर्हता धारण करणे आवश्यक असेल. त्या प्रवर्गातील त्याची ज्येष्ठता संबंधीत प्रवर्गाच्या सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून 
अथवा नियुक्ती दिनांकापासून विचारात घेण्यात येईल. 

टीप (१ - ड).- प्रवर्ग फ , ग किंवा ह मध्ये समाविष्ट असलेल्या अप्रशिक्षितशिक्षकाने प्रकरणपरत्वे प्रवर्ग क , ड किंवा 
ई प्रवर्गात अंतर्भूत असलेल्या प्रशिक्षित शिक्षकांसाठीची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केली किंवा त्यात सुधारणा 
केल्यास संबंधीत शिक्षकाचा समावेश त्याच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेनुसार प्रशिक्षित शिक्षकांसाठी असलेल्या संबंधीत 
प्रवर्गात करण्यात येईल. तसेच त्या शिक्षकाची संबंधीत प्रवर्गातील सेवाज्येष्ठता ही त्याच्या नियुक्ती दिनांकास विचारात न घेता 
त्याने आवश्यक अर्हता धारण केल्याच्या दिवसापासून विचारात घेण्यात येईल व संबंधीत प्रवर्गात पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या 
शिक्षकांनतर त्याचा ज्येष्ठताक्रम निश्चित करण्यात येईल . 

टीप ( १- इ ).- एखाद्या शिक्षकाने उच्च शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता धारण केलीकिंवा शैक्षणिक व व्यावसायिक 
अर्हतेत सुधारणा केली असेल तर त्याचा सेवेतील नियुक्ती दिनांक विचारात न घेता प्रशिक्षित शिक्षक म्हणून शैक्षणिक अथवा 
व्यावसायिक अर्हता प्राप्त केल्याच्या दिनांकापासून संबंधीत शिक्षक उच्च प्रवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी पात्र ठरेल व संबंधीत 
प्रवर्गात पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनंतर त्याचा ज्येष्ठताक्रम निश्चित करण्यात येईल . 

टीप ( १- फ ).- एखाद्या प्राथमिक शिक्षकाने उच्च शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केली किंवा त्यात सुधारणा 
केली असेल, तथापि माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक गटासाठी त्याची नियुक्ती करण्यात आली नसल्यास , अशा प्रकरणी 
संबंधीत शिक्षक , माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक सेवाज्येष्ठतेच्या सूची मध्ये ज्येष्ठतेचा दावा करू शकणार नाही. त्याच्या 
उच्च शैक्षणिक पात्रतेस केवळ अतिरिक्त पात्रता मानले जाईल . 


- 


टीप (१ - ग).– प्राथमिक किंवा माध्यमिक प्रवर्गातील प्रवर्गात पदोन्नती देताना प्रकरणपरत्वे संबंधीत प्रवर्गातील सेवाज्येष्ठता 
सूची विचारात घेणे आवश्यक राहील. ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

चारुशीला चौधरी , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ८, २०२० / ज्येष्ठ १८, शके १ ९ ४२ 


3 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Raiguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400032 , dated the 8th June, 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EMPLOYEES OF PRIVATE SCHOOLS (CONDITIONS OF SERVICE ) REGULATION ACT, 1977 . 


No. Sankirn - 2016 /C.R.320 / TNT - 1. — The following draft of rules , which the Government of 
Maharashtra proposes further to amend the Maharashtra Employees of Private Schools 
(Conditions of Service ) Rules , 1981, in exercise of the powers conferred by section 16 of the 
Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service ) Regulation Act, 1977 (Mah . 
III of 1978 ), and of all other powers enabling it in that behalf, is hereby published as required by 
sub - section ( 3 ) of section 16 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected 
thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the 
Government of Maharashtra on or after the 23rd June, 2020 . 

2. Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary , 
School Education and Sports Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma 
Rajguru Chowk , Mumbai- 400 032 , from any person with respect to the said draft , before the 
aforesaid date , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of 
Service ) (* Amendment) Rules , 2020 . 


2. In SCHEDULE F of the Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service ) 
Rules , 1981 ( hereinafter referred to as “ the Principal Rules”), in entry 2 , 


(i) for Category C , the following shall be substituted , namely : 


“ Category C.- Holders of 


M. A./ M. Sc./ M. Com ., B. T./B . Ed ., or its equivalent; or 


B. A./ B. Sc./B . Com ., B. T./B . Ed., or its equivalent; or 


B. A. /B . Sc . B. Com . Dip . T. (old two years course / D. Ed./D. T. Ed./ D.L. Ed., 
or its equivalent; or 


B. A. / B. Sc. B. Com ., S. T. C. / Dip . Ed. /Dip . T. (one year course ) with ten 
years service after completions S. T. C. etc., D. Ed./ D. T. Ed./ D.L. Ed., or its 
equivalent. 


B. A. or its equivalent Plus Senior Hindi Shikshak Sanad with five years service ; 
or Junior Hindi Shikshak Sanad with ten years service , after obtaining both 
academic and training qualifications .” . 


(ii) after Note ( 1 ) of Schedule F , the following shall be inserted , namely: 


"Note 1 A. — The seniority list shall be maintained category wise in which the 
teacher is appointed and holding the required educational qualification and professional 
qualification for the post. 


Note 1 B. — The seniority list of primary teachers and secondary teachers shall be 
maintained separately . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जून ८, २०२० / ज्येष्ठ १८, शके १९ ४२ 


Note 1 C. – For the purpose to include the teachers in category C , D or E , as the 
case may be , (higher secondary , secondary or primary), the teacher shall possess the 
educational qualification and professional qualification for trained teacher as required 
for the respective category. His seniority in that category shall be decided on the date 
he joined or appointed in the service of that category . 


Note 1 D. — The untrained teacher in category F , G or H , improves or acquired 
higher educational qualification and professional qualification as trained teacher 
provided in categories C , D or E , as the case may be , he shall be included in the respective 
category as per his educational qualification and professional qualification for trained 
teacher . His seniority in that respective category shall be decided on the date he acquired 
such qualification and not from the date he is appointed in the service . His seniority 
will be placed after the existing teachers appointed in that Category . 


Note 1 E. - If the teacher acquires or improves his educational qualification and 
professional qualification provided in the higher category, he is eligible to include his 
name in the higher category from the date when he acquired such higher educational 
and professional qualification as trained teacher and not from the date he joined in the 
service . His seniority shall be placed after the existing teachers appointed in that 
category . 


Note 1F . — If the primary teacher acquires or improves his educational qualification 
but not appointed in secondary or higher secondary classes, he cannot claim seniority 
in secondary or higher secondary seniority list. His higher educational qualification 
shall be treated as additional qualification only. 


Note 16. — The promotions shall be given as per the seniority list in the respective 
category of primary or secondary , as the case may be .”. 


By order and in the name of the Governor of Maharahstra , 


CHARUSHILA CHAUDHARI, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


